खरीप २०१७-१८ व २०१८-१९ मधील वाहतुकीचे 
दर निश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.विसउस/का-२/२०१७ ते २०१९/धा.तां./वाहतुक दर 
८ वा मजला,गो.ते.रूग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : २३ जानेवारी, २०१९ 


वाचा- १) शासन परिपत्रक समक्रमांक २२ ऑक्टोंबर,२०१८. 
शासन शुध्दीपत्रक -: 


उपरोल्लेखित दि.२२ ऑक्टोंबर २०१८ च्या शासन परिपत्रकान्वये हंगाम २०१७-१८ व हंगाम २०१८-१९ 
करिता धान तांदुळ वाहतुकीचे दर मंजूर करण्यात आले आहेत. परिपत्रकातील दोन्ही हंगामाच्या टप्पेनिहाय 
दराच्या तक्त्यामध्ये अंतराचा टप्पा व त्या टप्प्यासाठी परिगणित करावयाचे दर नमुद केले असून व सर्व मंजूर 
दराची रक्‍कम रुपयात वाचण्यात यावी. 

सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात असले असून त्याचा संकेतांक २०१९०१२३१५३९१३१६०६ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशावरून व नावाने. 


2.5.4.20=463 12f6d9937 2bbfaa1abf8afd92601cfe82b775985299 


e 68ecb9b717b86ddc13, 
Ki ५ a Nn [| a (0 U a e serialNumber=cfdaf958228a997f0edd8c32876eb 1e49285efc78 
50109e7abb75654a9030a24, cn=Satyavan Kisanrao Ubale 


Date: 2019.01.23 15:50:34 +05'30' 


(स.कि.उबाळे) 
वित्तीय सल्लागार व उपसचिव 


प्रति, 
१. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,कनमुर हाऊस,मुंबई-४००००९. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या.,आदिवासी 
विकास भवन,जुना आग्रा रोड, नाशिक-४२२००१. 
३. सहसचिव(एम.एस.पी.),अ.ना.पु.व ग्रा.सं. विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
४. उपायुक्त(पुरवठा),सर्व विभाग. 
५. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी. 


